राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा., पुणे 
यांच्या अधिपत्याखाळील हस्ताक्षर व 
छायाचित्रण विभागाकरीता नव्याने निर्माण 
केलेल्या एकूण १० अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१३२२/ प्र.क्र.३३२/पोल-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) गृहविभाग,शासन निर्णय,क्र.एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.६४४५/पोल-४,दि.१५.१०.२०१८. 
२) गृहविभाग, शासन निर्णय, क्र.एमआयएस-१३२२/प्र.क्र.३३२/पोल-४,दि.२४.०२.२०२३ 
३) सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.),यांचे क्र.पोमंस/२६-ब/ अपोमंस गुअवि/१० 
पदे/मुदतवाढ/२७/२०१९, दि.०३.०८.२०२३ चे पत्र. 
8) वित्त विभाग,शासन निर्णयक्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३. 
५) वित्त विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण 
कार्यालयाचे पुणे येथे मुख्यालय असून, राज्यात मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे या विभागाची ०३ 
विभागीय केंद्रे कार्यरत आहेत. या विभागात महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाणे, मा.उच्च न्यायालय, 
मा. मुंबई सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, स्थानिक संस्था, शासकीय निमशासकीय 
कार्यालये यांचेकडून फौजदारी व दिवाणी स्वरुपाच्या विविध गुन्ह्यातील वादग्रस्त दस्तऐवजांचे 
परिक्षण व छायाचित्रण केळे जाते. संदर्भ क्र.१ येथील शा.नि.दि.१५.१०.२०१८ अन्वये गुन्हे 
अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे यांचे अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण विभागाकरिता एकूण 
१० पदे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या पदांना यापुर्वी शा.नि.,गृह विभाग 
दि.२४.०२.२०२३ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढीचा कालावधी 
दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स,),म.रा.,पोळीस मुख्यालय,मुंबई 
यांनी अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १० 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर 
केलेला आहे. त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या एकूण १० अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ रोजी पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


SIRT निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१३२२/ प्र.क्र.३३२/पोल-४ 


) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ 
रिक्‍त नाही व पदे ज्या कारणासाठी अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केळी आहेत 
त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ नुसार विहित केलेल्या 
अटींचे व aid कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

३) दरम्यानच्या काळात आपल्या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या आढावा 
घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चिती करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. यानंतर 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 
त्यानुसार सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे 
नियोजन करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात. सुधारीत 
आकृतीबंध निश्चित झाला नसल्याने अस्थायी पदांना यापुढे मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्यांचा प्रश्न प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांची राहील. 


३. यासाठी होणारा खर्चगृह विभाग, मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस १०१, गुन्हा अन्वेषण 
व दक्षता (००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग "या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व झासन शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१५५५१७३६२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SUDHAKAR ee 


2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c69 1d7a8c477d6ac39c1904204f442b 
52d728d48a67a, postalCode=400032, st=M 


a, 
serialNumber=A576ADA378C3E1DDFF427C2BC46B5A5C32BC32EF80 
F7A475ABFA122778AAAD72, SSUDHAKAR SHAHAJ! YADAV 


‘te: 2023.09.22 15:58:07 +05'30 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,म.रा.,पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-७ - वित्तीय सुधारणा 9), मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


अपर पोलीस महासंचालक (गु.अ.वि.), पुणे कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण विभागामध्ये नव्याने निर्माण 
केलेल्या १० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१३२२/प्र.क्र.33२/पोल-४, दि. २१.०९.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम पद पद निर्मितीचा शासन निर्णय अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा 
संख्या मागील शासन निर्णय 
अति.मुख्य शासकीय दस्तऐवज | १ ।शा.नि.क्रएफएसएल-०४१६/ शा.नि.क्र.एमआयएस-१३२२/ प्र.क्र.३३२/ 
पंगत प्र.क्र.६४५/पोल-४, दि.१५.१०.२०१८ पोल-४, दि.२४.०२.२०२३ 
शासकीय दस्तऐवज परिक्षक ०२ 


सहा.शासकीय दस्तऐवज परिक्षक | ०७ 


एकूण eal 


